महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः प्रतिनि २०१७/प्र.क्र.१४१/का.१४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: १०.१२.२०१८ 


संदर्भ :- सा.प्र.वि. आदेशा क्र. प्रतिनि २०१७/(प्र.क्र.१४१/१७)/का.१४, दि.२०.११.२०१७ 


आदेश 
श्री.श्रीरंग श्रीपती घोलप, अवर सचिव, महसुल व वन विभाग यांची या विभागाच्या संदर्भाधीन आदेशान्वये 
प्रशासकीय अधिकारी, राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्प या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात 
आली आहे. सदर प्रतिनियुक्‍तीची मुदत दि.३०/११/२०१८ रोजी संपुष्टात आली आहे. 


शै. आता या आदेशान्वये श्री.श्रीरंग श्रीपती घोळप, अवर सचिव यांच्या प्रशासकीय अधिकारी, राष्ट्रीय 
चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्प या पदावरील प्रतिनियुक्‍तीस दि.०१.१२.२०१८ पासून पुढे दि.३१.०३.२०२० पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर झासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१२१०१८११०७३७०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


igitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 


Gajanan 
Bhimrao cs a 

serialNuml iber=54b11b1ccbdc577d71dce3b313¢ 
Gurav 


3fefSdc2ad659e360f7 3b682d6b6fccb8aecf, 


janan Bh 
Date: 2018.12.10 18:14:56 +05'30' 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव, 
३. अ.मु.स. (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, 
४. अ.मु.स./प्र.स./ सचिव, महसुल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
५. संचालक, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग, महसुल व वन विभाग, 
६. सह /उप सचिव (आस्थापना), महसुल व वन विभाग, मंत्रालय, 
७. श्री. श्रीरंग श्रीपती घोलप, प्रशासकीय अधिकारी, राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्प, महसुल व वन 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
८. निवड नस्ती/का.१४. 


